सन २०१७-१८ या वर्षातील प्रत्यर्पित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-३, 

“४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- आसुअं/प्रत्यर्पि/२०१७/(प्र.क्र.१६२/१७/१७स 
दालन क्रमांक-६, तळमजला, (विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ मार्च, २०१८ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः आसुअँ/प्रत्यर्पि-२०१७/ (प्र.क्र.१६२/१७) १७स, दिनांक ३१.३.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


संदर्भाधिन दि.३१.३.२०१८ चा शासन निर्णय याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 
२. सन २०१७-१८ सहकार, पणन व वद्तनोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-३ 
“&४४२५-सहकारावरील भांडवली खर्च” या लेखाशीर्षाखाळी एकूण अनुदानापैकी कार्यकमांतर्गत 
रु.४१,४४,९६,०००/- (अक्षरी रुपये एक्केचाळीस कोटी चव्वेचाळीस लाख WEA हजार मात्र) (दत्तमत) एवढी 
तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे प्रत्यार्पित करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


३. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ मध्ये 
प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशेष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 


8, सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४२४१३०३५६१५०२ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने शकवा 
Seema Baban “ण 
2 आ 
(सी.ब.जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

मा.अपर मुख्य सचिव (पणन) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

मा.अपर मुख्य सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

मा. सचिव (AEN) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


an SG -८४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः आसुअं/प्रत्यर्पि/२०१७/(प्र.क्र.१६२/१७)/१७स 


१०. संचालक,पणन संचालनालय, पुणे, 

११. आयुक्‍त (साखर) साखर आयुक्तालय, पुणे, 

१२. उप सचिव(आस्था) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३. कार्यासन अधिकारी (टेक्स१अ/२-स/३-स/९-स) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१६. निवडनस्ती का.क्र.(१७स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


While 2212 0०9४ ०1019 फु ५५४1995 10 
* & 


२५४१0 Maps ४०० ५०0 19% Ualich diate ०१6 ० 
wore 


4४१७ ७ 23०2६४३ &७३/(७१/८१३५॥५॥)/०४०८-५००0॥0२ ४२ wilt Dink) 1:04 
5- ८०112४) 


